परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. परिवि-२०२०/प्र.क्र.(८८/२०)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०२ डिसेंबर, २०२१. 


संदर्भ -:: १) शासन आदेशा समक्रमांक, दि. २७.१०.२०२० 
2) संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०२१/७२६, दि.२३.११.२०२१ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन आदेशातील अ.क्र.२ येथील श्रीमती सुजाता गणपत भेले, 
सहायक प्राध्यापक, अणुविद्युत व दूरसंदेशावहन अभियांत्रिकी यांची कार्यरत संस्था “शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, चंद्रपूर” ऐवजी “शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नागपूर” अशी वाचण्यात यावी. 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११२०२१७०३३५८९०८ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SAMEER 
LAXMAN DHERE #2 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सहसंचालक,तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर. 
प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
५. संबंधित अध्यापक (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 
. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती (तांशि-१). 


